अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत.... 


सन २०१९-२० करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.६०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि-२००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दि.०२ मार्च, २०१०, 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दि. २० डिसेंबर, २०११, 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९, 
४. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.अका/३-१७/दंड/कावि-१२५०/१९, दिनांक ०९.०९.२०१९ 
५. जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचे पत्र क्र.दंडप्र-०५/वसतिगृह/कावि/२०१९/४१८६३, 
दिनांक २१.०९.२०१९ 


प्रस्तावना - 


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थींनीसाठी 
वसतिगृहे बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 
राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृह 
बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती दि.२० डिसेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 
तसेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या 
व्यवस्थापनाबाबतची कार्यपध्दती दिनांक २१ जून, २०१३ व दि.२८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे. 


२. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृह बांधकाम करण्याकरिता 
सन २०१९-२० करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील 
वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (2234 ए १४२), ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर )"या लेखाशिर्षाखाळी 
रु.१६.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या 
परिपत्रकान्वये तसेच सन २०१९-२० च्या अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरिता 
आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधीच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या 
मर्यादेत म्हणजेच रू.९,६०,००,०००/-(अक्षरी रू. नऊ कोटी साठ लाख फक्त) निधी उपलब्ध करण्यात 
आला. संदर्भ क्र.४ व ५ च्या पत्रांन्वये माहे सन २०१९-२० करिता (१) गांधी हायस्कुल, भंडारा व 
Q) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव येथे नव्याने सुरु होणाऱ्या अल्पसंख्याक मुलींच्या 
वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी वितरीत करण्याची मागणी केलेली असून सदरचा निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.६०/का.८ 
शासन निर्णय - 


जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव यांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 च्या परिपत्रकास अनुसरून 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी 
एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० % मर्यादेत एकूण रु.३४,६०,०००/-(अक्षरी रुपये चौतीस लाख साठ हजार 
फक्‍त) खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाची तरतूद 
व्यवस्थापनाकरिता 

| १३) . | गांधी हायस्कुल, भंडारा रु.१७,३०,०००/- 

२. | शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव रु.१७,३०,०००/- 

एकूण : रु.३४,६०,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील (9) गांधी हायस्कुल, 
भंडारा व (2) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव येथील अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या 
वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता एकूण रु.३४,६०,०००/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख साठ हजार फक्त) 
एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता 
जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव यांनी 
शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा शासनास 
भरणा (जमा) करण्याबाबत वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनानुसार 
संबधित जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. उपरोक्‍त निधीचा आढावा घेऊन निधी अखर्चित रहात असेल 
वा समर्पित करावयाचा असेल तर तो B.D.S. प्रणालीवर दि. १६ मार्च, २०२० पर्यंत समर्पित करण्यात यावा. 
निधी योग्यवेळी समर्पित न केल्याने निधी वाया गेल्यास/ उपयोगात न आल्यास त्याची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील. 


५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत CV.C. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा/ CAG च्या 
निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व arctan भंग होणार नाही याची दक्षता जिल्हाधिकार्‍यांनी यांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, भंडारा व जळगांव यांनी शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण 
अहवाल/वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे 
HMA राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.६०/का.८ 


६. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील 
वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (2234 ए १४२), ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षांतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ 
अर्थ-३, दि. ८ FS, २०१९ मधील परिच्छेद ७ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता 
होत असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१९१११६१५१३३७८०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gg 
Ze 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर, 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४) जिल्हाधिकारी, जालना, कोल्हापूर, परभणी, अमरावती, औरंगाबाद व चंद्रपूर 
५) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई , 
६) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई , 
७) प्राचार्य/ अध्यक्ष/ संचालक (१) गांधी हायस्कुल, भंडारा, (२) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव 
८) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 
९) अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी उक्त 
रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, जळगांव 
११) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 
१२) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 
१३) निवड नस्ती, का.८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


